गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थ)//२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१५२४ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०५/०८/२०२१ 
१) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी, २०२०. 
) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१(आ)/नापु-१७, दि.२६ मार्च,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२८ मार्च,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२९ मार्च,२०२०. 
) 
) 
) 
) 


९) 


Cc ८९८० 


Cc 
eS 


शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२६ जुले २०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.१७ ऑगस्ट २०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.१ ऑक्टोबर २०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.२१ ऑक्टोबर २०२०. 
१०) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.१२ मार्च २०२१. 

११) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.३१ मार्च २०२१. 

१२) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१८६/नापु-१७, दि.६ एप्रिळ २०२१. 

१३) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.१५ एप्रिल २०२१. 
१४) वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/२०२१/व्यय-१०, दि.२९ एप्रिल २०२१. 
) 
) 
) 
) 


& 
9 


टू 


८“? 


१५) शासन निर्णय क्रमांक: विसउस/शिभोथा/का-(अथी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७ दि.३० एप्रिळ २०२१. 

१६) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि. १४ मे २०२१ 

१७ वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८७१/२०२१/व्यय-१०, दि.३१ मे २०२१. 

१८) शासन निर्णय क्रमांक: विसउस/शिभोथा/का-(अ्थी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७/जा.१०८८ 
दि.७/६/२०२१. 

१९) शासन निर्णय क्रमांक: पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-(अ्थी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७/जा.१३५८ 
दि.८/०७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद झासन निर्णयांनुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन 
थाळी उपलब्ध करून दिलेली असून थाळीच्या इष्टांकामध्ये मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने वेळोवेळी वाढ करण्यात 
आलेली आहे. 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने सदर योजनेसाठी लेखाशिर्ष २४०८०७७२ खाली 
रू.१५०.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर केले असून माहे ऑगस्ट २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ करीता रू.४०.०० कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१५२४ 
इतके अनुदान वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे. त्यास अनुसरून वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेले 
अनुदान वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने रु.१०५.०० कोटी एवढे अनुदान मुक्‍त केलेले आहे त्यापैकी 
रू.६५,००,००,०००/-(अक्षरी रु.पासष्ठ कोटी फक्त ) एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. आता 
उर्वरित अनुदान वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येतआहे. 

१. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रू.४०,००,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये 
चाळीस कोटी फक्त) चे वाटप करण्यात येत आहे. 

२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता येणार नाही. 

३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 
तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या महिन्यातील 
देयकांचे एकत्रित उपयोगिता प्रमाणपत्र महिना संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत 
महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 

४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 
जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने या पुर्वी निर्देशित केलेल्या शिवभोजन 


अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान करावे. (उदा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसठउस/शिभोथा/का-४(अर्थ)//२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१५२४ 
दिनांक २६/०१/२०१२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक १०/०२/२०२० रोजी तसेच 
दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक २५/०२/२०२० रोजी या 
प्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे परिगणीत करुन कोषागार / अधिदान व 
लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात यावीत.) संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने 
करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही 
करावी. 

६. वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 
होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१- 
प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) १० रूपये थाळी योजनेसाठी 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०६१५४८२४०८०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Abhay Dongar शार 
0010000 भा 
Dhande Silt Cateye peer 
(अभय धांडे ) 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 
प्रत, 
१. मा 
२. मा 
3. मा 
४. मा 


६. मा 


. राज्यपाल यांचे सचिव. 

. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
९. मा. सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


—— baa: | न्न क. <4 फळी व 


न 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१५२४ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


१९ 


fe) 


२ 
२१ 
२२ 
२२३ 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२८ 


२९. 
20. 


२३१ 


३२. 
38. 
३४. 


३५ 


.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

. अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमुर हाऊस, नरसीनाथ 
स्ट्रीट, मुंबई § Yoo 008, 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 
भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

. सर्व जिल्हाधिकारी, 

Ud उप आयुक्त (पुरवठा), 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

.उपसंचालक, नागरीपुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

सहसचिव/सर्वउपसचिव/अवरसचिव/सर्वअधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीयअन्नमहामंडळ, ५ वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व, 

मुंबई- ४०० ०६६. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

. निवड नस्ती. (कार्या-४(अर्थो 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१५२४ 


शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ)/२०२९-२२/प्र.क्र.२७७,जा.क्र.१५२४ 
दिनांक : ०५/०८/२०२१ चे “सहपत्र-अ” 


रक्‍कम हजारात 
जि.पु.अ./ 
अ. कर. | आहरण व jc san / | यापुवी वितरीत pial 'एकुण वितरीत 
संवितरण संकेतांक  उपनियंत्रक केलेले अनुदान केलेले अनुदान 
कार्यालय cela 

8 १२०१०१५२४६ THANE ८६७५.०० i. - 8 ८६७५.०० 
२ १३०१००५२४६ RAIGAD &C4 33,00 ३७७८१.०० १०६३१४.०० 
3 १४०१००५३४६ RATNAGIRI 20240,00 ११२२२.०० 223\93,00 
१-1 १५०१००५२४६ SINDHUDURG २०७५.०० ४४२२३.०० ६४९८.०० 
ष्‌ १६०१००५३४७ PALGHAR 222VL_oo 203,00 १६४२८.०० 
द २२०१००५३४७ PUNE DSO २२७५०.०० १९२३२३.०० ४२०७३.०० 
७ २२०१००५३८० PUNE FDO 20000,00 १०६२३.०० ३०६२३.०० 
८ २३०१००५३४६ SATARA १५९१८.०० ९२२३.०० २५१४१.०० 
९ २४०१००५३४६ SANGLI १८७२५.०० ११२२२३.०० २९९४८.०० 
१० २५०१००५३४६ | SOLAPUR D.S.O १७६८४.०० ३२२३.०० २०९०७.०० 
११९ २५०१००५३८० SOLAPUR FDO Q400,00 ३२२३.०० १२७२३.०० 
aX २६०१००५३४६ KOLHAPUR 2&300,00 १९२२२३.०० ४५५२३.०० 
१२ ३१०१००५३४६ | AURANGABAD 24 X2\9,00 ६७२३.०० २२१४०.०० 
av ३२०१००५३४६ PARBHANI ९१५०.०० १०२२२३.०० १९३७३.०० 
gu ३३०१००५३४६ BEED 22033,00 १४०१५.०० ३३०४८.०० 
१६ ३४०१००५३४६ NANDED १६९१७.०० १२०२३.०० २८९४०.०० 
१७ २५०१००५२४६ OSMANABAD ९४५९.०० २३२२२३.०० १२६८२.०० 
शट ३६०१००५३४६ JALNA ९१५०.०० २२२२३.०० 223\93,00 
१९ २७०१००५३४६ LATUR 2\9433,00 १६०६९.०० ३३६०२.०० 
२० ३८०१००५३४६ HINGOLI ६७६६.०० २२२२३.०० ९९८९.०० 
२१ ४४०१००५३४६ GONDIA ७७६६.०० ८२२२३.०० १५९८९.०० 
२२ ४५०१००५३४६ WARDHA ७७६६.०० ३२२३.०० १०९८९.०० 
२२ ४६०१००५३४६ NAGPUR DSO १५२३७५.०० १२२२३.०० २७५९८.०० 
beg ४६०१००५३८० NAGPUR FDO 20000,00 %0000,00 20000,00 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१५२४ 


रक्‍कम हजारात 
जि.पु.अ./ 
आता वितरीत 
आहरण व अ.धा.वि.अ. / | यापुर्वी वितरीत तता वितरी 'एकण वितरीत 
अ. क्र. संवितरण संकेतांक a eo करावयाचे i 
संवितरण संकेतांक  उपनियंत्रक केलेले अनुदान 49094 केलेले अनुदान 
कार्यालय द 
x4 ४७०१००५३४६ BHANDARA ८७६६.०० ८२२३.०० १६९८९.०० 
२६ ४८०१००५२४६ CHANDRAPUR १४८४२.०० | ०.०० १४८४२.०० 
२७ ४९०१००५३४६ GADCHIROLI ७०७५.०० | ९.०० ७०७५.०० 
२८ ५१०१००५३४८ NASHIK ¥2333.00 २२२२३.०० ४ ४५५६.०० 
२९ ५२०१००५३४६ DHULE 20&40,00 ८२२२.०० १८८७२.०० 
२३० ५३०१००५३४६ JALGAON २२६८४.०० १८९२२३.०० ४१६०७.०० 
RR ५४०१००५३४६ | AHMEDNAGAR १२६८४.०० २५२२२३.०० ३७९०७.०० 
२३२ ५५०१००५३४६ NANDURBAR C&40,00 ८२२६.०० १६८८६.०० 
२३ ६१०१००५३४६ AMRAVATI २०९१७.०० | ०.०० २०९१७.०० 
ER ६२०१००५३४६ AKOLA Q240,00 १५९२२३.०० २५०७३.०० 
२३५ ६३०१००५२४६ BULDHANA 23433,00 १२२२२.०० २५८५६.०० 
२६ ६४०१००५३४६ YAVATMAL १६२२५.०० ८४५०.०० २४६७५.०० 
EAC) ६५०१००५३४६ WASHIM 240,00 3400,00 \9& 40,00 
2 “गृ” Region, 
ees Thane ३४६७५.००|  १५०००.००|  ४९६७५.०० 
“A” Region, 
\9 C 
ह res Mumbai ८२२५.०० ३०००.००॥ ११२२५.०० 
“FR” Region, 
oe Oye sey aaNe Mumbai 22000,00 20000,00 22000,00 
2 “D” Region, 
v \9 C 
: a Mumbai ६५७४.०० ६५००.००|  १३०७४.०० 
२ “G” Region, 
v \9 v C 
: ळे Mumbai 23000,00 १६१७१.०० ३९१७१०० 
Total : 


&40000,00 


YV00000,00 


2040000,00 


lly signed by Abhay Dongar Dh: 


Abhay Dongar na areata ह festa cae 
Dhande hi htra, OU = Food Civil Supply 


Consumer Protection Department 
Date: 2021.08.11 14:34:52 +05'30 


(अभय धांडे ) 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 
पृष्ठ ६ पैकी ६ 


